राज्यातील तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या 
अखत्यारीत असलेल्या शासकीय व अशासकीय 
अनुदानित पदविका संस्थांतील अधिव्याख्यात्यांना 
ग्रेड पे रु. ५०००/- ऐवजी ग्रेड पे रु. ५४००/- लागू 
करण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-११११/(६४/२०)/तांशि-२ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ डिसेंबर, २०२० 


वाचा:- 


१) अधिसूचना, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद क्रमांक F. No. 39-3/Legal/20%0, 
दिनांक ५ मार्च,२०१० ची. (पदविका शिक्षण) 

२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक 520-२०१०/(३४/१०)/तांशि-२, 
दिनांक २०/८/२०१० 

3) अधिसूचना, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेची क्रमांक 5. No. 20/RIFD/Pay 
5०86/०१/२०१३-१४,दिनांक ४ जानेवारी २०१६ 

४) अधिसूचना, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेची क्रमांक ".९०.६१/ RIFD/ ७"००८/ 
२०१६-१७, दिनांक १ मार्च, २०१९(पदविका शिक्षण) 

५) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक सावेआ-११११/४४/१९/तांशि-२, 
दिनांक ११/९/२०१९ 

६)संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे क्रमांक ५(३)/ तं.शि.स./ 
AICTE/8 9209§/2098/833, दिनांक २५/११/२०१९ 


प्रस्तावना : 


अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील दिनांक ५ मार्च २०१० 
च्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील शासकिय व 
अशासकिय अनुदानित पदविका संस्थांतील शिक्षकीय व समकक्ष पदांना मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक 
४ ऑगस्ट,२०१० रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार संदर्भाधिन क्रमांक-२ येथील दिनांक 
२० ऑगस्ट,२०१० च्या शासन निर्णयान्वये सहावा वेतन आयोगाच्या वेतन संरचना लागू करण्यात 
आल्या आहेत. 


२. तंत्रनिकेतनातीळ अधिव्याख्याता पदासाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या 
अधिसूचनेत काही ठिकाणी ग्रेड वेतन रु. ५४००/- व काही ठिकाणी ग्रेड वेतन रु. ५०००/- नमूद 
करण्यात आलेले होते. त्यामुळे ते नक्की किती असावे याबाबत भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडे 
विचारणा करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत अधिसूचनेत नमूद केलेले निम्न ग्रेड वेतन रु. ५०००/- 
ग्राह्य धरून प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे. परिषदेकडून या संबंधात ज्या प्रमाणे खुलासा प्राप्त 
होईल त्यानुसार व त्यावेळी आवश्‍यक असल्यास संबंधीत शिक्षकांना परिषदेने कळविल्याप्रमाणे 
शैक्षणिक ग्रेड पे लागू करण्यात येईल.” असे दिनांक ४ ऑगस्ट,२०१० च्या मंत्रीमंडळाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(६४/२०)/तांशि-२ 


मान्यतेस्तव सादर केलेल्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेले होते. यास्तव राज्यातील तंत्र शिक्षण 
संचालनालयाच्या अखत्यारीतील शासकिय व अज्ञासकिय अनुदानित पदविका संस्थांतील 
अध्यापकांना दिनांक २० ऑगस्ट,२०१० च्या शासन निर्णयानुसार ग्रेड वेतन रु.५०००/- लागू 
करण्यात आलेले आहे. 

३. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या दिनांक ५ मार्च,२०१० व दिनांक ८नोव्हेबर, २०१२ 
रोजीच्या अधिसूचनातील तरतुदींची अंमलबजावणी करताना येणा-या अडचणी, उद्भविणारे प्रश्न, 
विविध तक्रारी इ. चा खुलासा करण्याबाबत अध्यापक, विविध संघटना इ. यांनी अखिल भारतीय 
तंत्रशिक्षण परिषद यांचेकडे विचारणा केळेली होती. त्याअनुषंगाने अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेने त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारी, स्पष्टीकरणात्मक खुलासा करण्याबाबत विनंती 
करणारे मुद्दे इ. खुलासा/ स्पष्टीकरण करून त्यामधील विसंगती दूर करण्याबाबत संदर्भाधिन 
क्रमांक ३ येथीन अधिसूचना दिनांक ४ जानेवारी,२०१६ रोजी प्रसिद्ध केलेली आहे. 

४. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने दिनांक ४ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये 
पदविका संस्थांतील अध्यापकांच्या ग्रेड वेतनाच्या अनुषंगाने पुढिल प्रमाणे खुलासा केला आहे. 


| Sr. No. | No. | sdssue sd Clarification 


59 (a) Clarity is required in AGP of | (a) This is typographical error. AGP Rs. 
5000 as mentioned in Para (a) | 5000 shall be read as AGP Rs. 5400. 
vii) of AICTE Regulations 2010 


५. तंत्रशिक्षणाशी संबंधीत संस्थांतील शिक्षकीय व समकक्ष पदांना सातवा वेतन आयोग लागू 
करण्याबाबतची अधिसूचना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथील 
दिनांक १ मार्च २०१९ रोजी प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार राज्यातील शासकिय व अशासकिय 
अनुदानित तंत्रनिकेतनामधील अध्यापकांना मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी 
झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार संदर्भाधिन क्रमांक ५ येथील दिनांक ११ 
सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार ७ व्या वेतन आयोगाच्या वेतन संरचना लागू करण्यात 
आल्या आहेत. 
६. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या दिनांक १ मार्च २०१९ च्या अधिसूचनेमध्ये सहाव्या 
वेतन आयोगामधील ग्रेड वेतनानुसार पे मॅट्रीक्स तयार करण्यात आलेले असून त्यामध्ये रु. ५४००, 
६०००, ७०००, ८०००, ९००० असे ग्रेड वेतन नमूद करण्यात आलेले आहे. सदर अधिसूचनेमध्ये 
अधिव्याख्याता पदासाठी ग्रेड वेतन रु. ५४०० असे नमूद करण्यात आलेले असून त्याप्रमाने पे 
afters अंतिम केलेले आहेत. 

तथापि, राज्यातील शासकिय व अशासकिय अनुदानित तंत्रनिकेतनामधील अध्यापकांना ६ 
व्या वेतन आयोगानुसार रु. ५४००/- ग्रेड वेतन लागू झालेले नसल्याने,त्याअनुषंगाने सातव्या वेतन 
आयोगातील पे ASR लागू करण्यात अडचणी SKIT असल्याचे तसेच, सदरच्या अध्यापकांना 
सातवा वेतन आयोग लागू करता येत नसल्याने त्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने दिनांक 
४ जानेवारी, २०१६ च्या अधिसूचनेन्वये केलेल्या खुलाशानुसार वेतन श्रेणी रु. १५६००-३९१०० व 
ग्रेड वेतन रु. ५०००/- ऐवजी वेतन श्रेणी रु. १५६००-३९१०० व ग्रेड वेतन रु. ५४००/- लागू 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधिन क्रमांक ६ येथील पत्रान्वये संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनाळय 
यांनी शासनास सादर केला होता. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(६४/२०)/तांशि-२ 


७. उपरोक्त विवेचनानुसार राज्यातील तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या 
शासकीय व sane अनुदानित पदविका संस्थांतील अधिव्याख्यात्यांना अखिल भारतीय 
तंत्रशिक्षण परिषदेने दिनांक ४ जानेवारी,२०१६ च्या अधिसूचनेन्वये केलेल्या खुलाझ्ञानुसार ग्रेड 
वेतन रु. ५०००/- ऐवजी ग्रेड वेतन रु. ५४००/- लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने दिनांक ४ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये 
पदविका संस्थांतील अध्यापकांच्या ग्रेड वेतनाबाबत केलेल्या खुलाझानुसार राज्यातील तंत्र शिक्षण 
संचालनालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदविका संस्थांतील 
अधिव्याख्यात्यांना दिनांक १ जानेवारी, २००६ पासुन ग्रेड पे रु. ५०००/- ऐवजी ग्रेड पे रु. ५४००/- 
लागू करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
१. तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या शासकीय व अशासकीय अनुदानित 
पदविका संस्थांतील अधिव्याख्यात्यांना ६ व्या वेतन आयोगानुसार रु.५०००/- ग्रेड पे ऐवजी 
रु.५४००/- ग्रेड पे लागू केल्यानंतरच त्यांना दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 
२. तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या शासकीय व अशासकीय अनुदानित 
पदविका संस्थांतील अधिव्याख्यात्यांना ६ व्या वेतन आयोगानुसार दिनांक १ जानेवारी,२००६ पासून 
रु.१५६००-३९१००-- ग्रेड वेतन ५४०० अशी वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर अनुज्ञेय असणारी दिनांक 
३१ डिसेंबर, २०१५ पर्यंतची थकबाकी देण्यासंदर्भात संदर्भाधिन क्रमांक २ येथील दिनांक २० 
ऑगस्ट, २०१० च्या शासन निर्णयातील मुद्या क्रमांक 3(g) मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 
४. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाचा अनौचपारिक संदर्भ क्रमांकर?३९/२०२० सेवा-९ 
दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०२० अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१६१७५४११७८०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prakash Bhaskarrao Avhad 


|: c=IN, o=Government it harast Higher And Tect | 
raKas h Education Department, postalCode~400032, st=Maharash 


2.5.4.20=e09e7338f45626229cb638 1 e8154da93814d3 127e9859a46« 
544f505defcd004, 


INumber=b6268307a8dc84d68597bb645320d8eeb3ed400b4fd0 
has 31130 V ha 5a59d726abec7e734d 1b, Prak 


2020.12.17 17:32:50 +05'30' 


(प्रकाशा भास्करराव आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 
३. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(६४/२०)/तांशि-२ 


५. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य सचिव यांचे स्विय सहायक,मंत्रालय, मुंबई 

सर्व कुलगुरु, अकृषी विद्यापिठे 

कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापिठ, लोणेरे, माणगांव (कोकण रेल्वे), 
जि. रायगड. 

१०.कुलगुरु, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, माटुंगा, मुंबई 

११.सचिव, शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवि दिल्ली. 

१२.सचिव, विद्यापिठ अनुदान आयोग, नवि दिल्ली. 

93. Gaon, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवि दिल्ली. 
१४.संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१५.संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई 

१६.सर्व विभागीय सहसंचालक, तंत्रशिक्षण 

१७.सर्व प्राचार्य, शासकीय / अशासकिय तंत्रनिकेतने (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 
१८.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
१९.महाळेखापाल (लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 
२०.अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 
२१.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२२.संचालक, माहिती व जनसंपर्क मंत्रालय, मुंबई 

२३.अवर सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
२४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२५.कार्यासन अधिकारी , सेवा-९ / व्यय-५ वित्त विभाग मंत्राळय 

२६.निवड नस्ती - तांशि-२ 


one SG © 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


